नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
यांच्या कामाचे मुल्यमापन करणे, गुणात्मक 
सुधारणा करणे, सखोल अभ्यास करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tart विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-सीसीआर १११७/प्र.क्र. १६२/७-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-११ जून, २०१८ 


वाचा -: शासन निर्णय क्रमांक: सीसीआर १११७/प्र.क्र. १६२/७-स , दि.८.१२.२०१७ 

राज्यातील नागरी /ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था यांच्या कामकाजाचे मुल्यमापन 
करणे, गुणात्मक सुधारणा करणे याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक: 
सीसीआर १११७/प्र.क्र. १६२/७-स , दि.८.१२.२०१७ अन्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


सदर समितीचे अध्यक्ष श्री. ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, सहकार 
आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. यांचेएवजी डॉ. पी एल खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी 
संस्था(पतसंस्था), सहकार आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: सीसीआर १११७/प्र.क्र. १६२/७-स , दि.८.१२.२०१७ अन्वये वरील 
प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्‍त इतर आदेश कायम आहेत. 


सदर शुद्धीपत्रक पत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१११५३७४४६१०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramesh Shankarrao १५५७५५५००७ 


Sh 2.5.4.20=fed1b2ed6e1 e4aca7 191 70d9eae8aa251ee28dc56c 
| ngte 75d8a65acb34103d45bd48, Ri ॥ Shank Shingte 


Date: 2018.06.11 15:40:35 +05'30" 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीआर १११७/प्र.क्र. १६२/७-स 


३. मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
६. सर्वजिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७. श्री. ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
डॉ. पी एल खंडागळे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, सहकार आयुकत कार्यालय, पुणे. 
. श्री. मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक. 
१०. श्री. प्रकाश अष्टेकर, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सांगली. 
११. श्री. मिलिंद सोबले, उपनिबंधक, सहकार आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 
१२. निवडनस्ती (७-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


